वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी मान्यता 
दिल्यानुसार वास्तुझारत्र अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थांमध्ये प्रवेशक्षमतेत वाढ करण्यास शासन 
मान्यता देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०१८/प्र.क्र.१७५/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ जून, २०१९ 


वाचा :- 9) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. CA/4/Academic- 

॥०7०/५९/॥॥-/२०१९/२००८-॥॥-११३, दिनांक १३ मे, २०१९ 

२) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र .CA/4/Academic- 
MH2¢, दिनांक १७ मे, २०१९ 

३) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.CA/4/Academic- 
॥॥-॥७७, दिनांक २६ मे, २०१९ 

४) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. २/एनजीसी/ 
मान्यता/२०१९/६३७, दि. १४/०६/२०१९. 


प्रस्तावना : 

वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० 
करीता वास्तुशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये प्रवेशक्षमतेत वाढ करण्यास शासन 
मान्यता देणेबाबत संचालकांनी वर नमूद पत्राव्दारे प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यास 
शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली या शिखर संस्थेने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० करीता 
राज्यात वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थांच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करण्यास दिलेली मान्यता 
विचारात घेऊन सोबतच्या Annexure मधील संस्थांच्या प्रवेशक्षमतेमध्ये वाढ करण्यास खालील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२) प्रस्तुत बाबतीत वास्तुकला परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक 
राहील .सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेक्षक्ष्मता विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे 
राहील . 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.१७५/तांशि-४ 


३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व 
शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि 
औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने 
समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


४ सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ अधिनियम, 
१९९४ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे आवश्‍यक राहील. 


५) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन 
इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


६) सदर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या waar 
नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


७) शिक्षण शुल्क समितीने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन Ms site Hea फी) 
अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


८) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचा- 
यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर 
कडक कारवाई करण्यात येईल. 


९) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्यक ती पुस्तके, नियतकालिके वास्तुकला परिषदेच्या मानकानुसार 
खरेदी करणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने 
ग्रंथालयात विद्यार्थ्याना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वास्तुकला 
परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या 
इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


१०) रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवश्यक राहील. 


2. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.१७५/तांशि-४ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६२६१४५९३७६६०८ असा आहे. हा 
sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


५ N Y Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
A A DN: 
J 2.5. 713e94e6da7bc6bee23011448b7 
10032, 
AUDUMBAR ‘ 
35 JIGHER AND TECHNICAL 
EDI तै ॥ OF MAHARASHTRA, 
D ) H A R U R KA R cn=SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
Date: 2019.06.29 14:58:41 +05'30" 


(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, पुणे/ मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत) 

३. कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

५. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

९. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

१०.विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

११.निवड नस्ती / तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Sr.No.|DTE |CoA Letter No. & Date 
Code 
' CA/5/Academic-MH7 1, dt. 28 


32481 CA/5/Academic-MH 28, dt. 17 


Annexure 


Higher Technical Education Department, G.R.No.TEM-2019/C.R. 175 /TE-4, Dated 26 June, 2019 
List of Increase in intake / New courses in existing Architecture institute, Approved by COA for A.Y. 2019-20 


Anantrao Pawar College of 
Architecture, Parvati, S.No.103, 
Shahu College Road, Parvati, 
Pune 


Late Baliram Hiray 9.5. Trust's |Mumbai 
Dr.Baliram Hiray College of 
Architecture, Sr No. 351,Opp 

Kherwadi Police Station, Next 


Institution Type | Program 


Unaided - ARCHITECTURE 
Private 


Unaided - ARCHITECTURE 
Private 


Page 1 of 1 


Savitribai Phule Pune 
University 


University of Mumbai 


UNDER 
GRADUATE 


Name of Course 


ARCHITECTURE 


ARCHITECTURE 


Intake 
Approved for 
2018-19 


